क्रीडा शिक्षक प्रशिक्षण निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो ३६२२/ प्र.क्र ८६/ क्रीयुसे २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा - शासन निर्णय समक्रमांक दि. १७.८.२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील परि. ३ मध्ये शासनाच्या सूचनानुसार 
उपरोक्त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 
मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


याऐवजी 


शासनाच्या सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 
यासाठी उपसंचाळक/लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे तसेच संबधित विभागीय 
उपसंचालक , क्रीडा व युवक सेवा व संबधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२२०९०८१५२००२११२१ 
असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SUNIL SURYAKANT 1 लहा sc 


b52de42797ba0b88d4615daa9566ad8fa49d506379502085 
ostalCo rashtra, 
HANJ E INumber=345A2816550FE595955B31526C8E1A31863F6F9DC8 
98D91E4543436BE8B73FDA, SUNIL SURYAKANT HANJE- 
Date: 2022.09.08 15:25:08 +05'30" 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राक्रीधो ३६२२/ प्र.क्र ८६/ क्रीयुसे २ 


) मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
७) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
) 
) 


प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


ल्वे 
AN 


उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१७) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


क र 
न 


पृष्ठ २ पैकी २ 


